Pied, रोजगार, उद्योजकता व 
नाविन्यता विभाग  (खुद्य)ो च्या 
आस्थापनेवरील १ (रोख लेखापाल) 
अस्थायी पदाला पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे- २०२४/प्र.क्र.११७/प्रशा-१ 
२रामजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मुंबई- ४०००३२. 
दिनांक: ०१ ऑक्टोंबर, २०२४ 


वाचा: 
१) वित्त विभाग शासन निर्णय,क्र.असंक-१००४/प्र.क्र.१२(भाग-२)/२००४/वित्तीय सुधारणा- 
१, दि. ०४/१०/२००४. 

२) वित्त विभाग शासन निर्णय,क्र.पदनि-२००१६/प्र.क्र.१६/आ.पु.क.दि.१८/०२/२०२२, 
दि. ०८/०२/२०२३,दि.३१/०८/२०२३, दि. ०६/९/२०२३ आणि २१/०२/२०२४ 

३) वित्त विभाग शासन निर्णय,क्र.पदनि-२००१६/प्र.क्र.१६/आ.पु.क.दि.०६/०९/२०२४ 

४ कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग शासन निर्णय क्र.कौविउ- 
२०१६/प्र.क्र.४२७/प्रशा-१, दि. ४ मे,२०२२. 


शासन निर्णय :- 
Hea, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग (खुद्य) आस्थापनेच्या सुधारित पदाचा 


आकृतीबंधास संदर्भ क्र.४ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामध्ये १ पद रोख 


ळेखापाल (वेतन एस-१४:३८६००-१२२८००) हे अस्थायी स्वरूपाचे आहे. त्यामुळे सदर पदांस 


मुदतवाढ देणे आवश्‍यक आहे. 


२. त्याअनुषंगाने कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग (खुद्य) च्या आस्थापनेवरील 


रोख लेखापाल (वेतन एस-१४:३८६००-१२२८००) या एका अस्थायी पदास दि. ०४/०५/२०२२ ते 


दि. २८/०२/२०२५ या कालावधीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०२४- 


२०२५ या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा:- 


मागणी क्रमांक- झेड-२, 
"2249 - सचिवालय - सामाजिक सेवा, 
०९० - सचिवालय, 
०९०(०१)(०१) - रोजगार आणि स्वयंरोजगार विभाग, 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे- २०२४/प्र.क्र.११७/प्रशा-१ 


४. हा निर्णय, शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक-पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दिनांक 


दि.०६/०९/२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केळेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४१००११५५८०७२६०३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by AMEY ANIL GAWADE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILLS 
EMPLOYMENT ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=20b5439bf6337ac786acb2d2 1 6dfff86804484eb90f4d3 
harashtra, 


GAWADE 9 2 Ser 
(अमेय गावडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. महालेखापाल १/ २ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
२. सचिव, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 
३. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
४. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
५. कोषागार अधिकारी. मुंबई. 
६. वित्त विभाग (कार्यासन- व्यय-१३/ अर्थसंकल्प-१९), मंत्रालय, मुंबई. 
७. रोख शाखा, , Hey, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मुंबई. 
८. निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


